अपर कामगार आयुक्त, गट-अ संवर्गातील 
अधिका-यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची 
अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१२२/कामगार-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १४ जून, २०२२ 


वाचा : 

१. शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.२१/कामगार-८, दि.०६.०१.२०२१ 

२. कामगार आयुक्तांचे पत्र क्र.आस्था/१२२२/ सेज्ये/ अकाआ/कार्या.२, दि.०७.०६.२०२२ 
झासन निर्णय:- 


उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
तथापि, दिनांक 09.09.2020 ते दिनांक 39.92.2020 या कालावधीत कामगार उप आयुक्‍त संवर्गातुन 
अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ संवर्गात पदोन्नती झाली नसल्याने अपर कामगार आयुक्‍त या 
संवर्गातील दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द न करता दिनांक 
०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी ही दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता 
यादी म्हणून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. ही सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करताना प्रतिवर्षी १ जानेवारी 
हा आधारभूत दिनांक मानण्यात आलेला आहे. 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियम) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदीनुसार अपर 
कामगार आयुक्‍त संवर्गातील दिनांक ०१.०१.२०१७ या वर्षातील अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीमधील 
सेवानिवृत्ती, निधन, पदोन्नती, राजीनामा इ. कारणामुळे कार्यरत नसलेल्या अपर कामगार आयुक्‍त 
संवर्गातील अधिका-यांची नावे वगळून शासन निर्णय दि.०६.०१.२०२१ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आलेली अपर कामगार आयुक्‍त संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी ही 
दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता म्हणून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सदरहू अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर 
दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधिन राहुन प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१२२/कामगार-८ 


os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१४१२५८१८४२१० असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM 
SHASHANK CHAVA 
DN: CN = SHASHANK TUKARAM CHAVAN, ० 
= IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
TUKARAM CHAVAN OF MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2022.06.14 13:00:15 +05'30' 


(शाश्यांक चव्हाण ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व, मुंबई ४०००५१. 
२. संबंधित सर्व अधिकारी (कामगार आयुक्त यांचे मार्फत) 
३. निवड नस्ती (कामगार-८). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र. १२२/कामगार-८, दिनांक १४ जून, 2022 सोबतचे WIA “अ 
कामगार आयुक्त, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अपर कामगार आयुक्त, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


ua a श्री. अ.रा. लाकसवार | भ.ज.ब | 99.02.9889 | 99.90.2094 | पदीन्नती ११.१०.२०१८ | २८.०२.२०१९ | बी.कॉम. । सेवानिवृत्त 

2. २ श्री.अ.द.काकतकर | खुला ३०.१२.१९६२ ०४.१०.२०१८ | पदोन्नती ०४.१०.२०१८| ३१.१२.२०२० बी.एस.सी., | सेवानिवृत्त 
.एल.बी. 

३. ३ श्री.वि.के.बुवा ATT. | १७.११.१९६५ 0०३.१०.२०१८ | पदोन्नती ०३.१०.२०१८| 30.99.2023 बी.कॉम., | कार्यरत 
म.बी.ए. 
(फायनान्स) 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CI 


SHAS HAN K SHASHANK TUKARAM CHAVAN, C = IN 


GOVERNMENT OF 


harashtr: 
TUKARAM CHAVAN sxotasounséraruent 


2022.06.14 13:00:30 +05'30' 


(211 चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


